नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथील कक्षबंधांचे 
आरक्षण व दर यामध्ये सुधारणा व आदेशांचे 
एकत्रिकरण 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. सदन २०१८/१२५/प्र.क्र.४३/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- १९ ऑक्टोबर,२०२०. 


वाचा:- झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग सदन-२०१८/१२५/प्र.क्र.४३/२०-अ, 
दिनांक१७ नोव्हेंबर,२०१८. 


प्रस्तावना:- 


नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथील कक्षबंध आरक्षणाच्या अनुषंगाने दिनांक १७.११.२०१८ 
रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र सदनातील सुधारीत दर, वर्गीकरण, 
अटी व शर्ती प्रमाणे कक्षबंध व इतर सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात. सदर शासन निर्णयात काही 
बांबीमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथील कक्षबंधांचे आरक्षण व दर याबाबतचे दिनांक १७ 
नोव्हेंबर,२०१८ च्या शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


अ.क्र. सुधारणा 


i शासन निर्णय दिनांक 99.99.2092 Helles तक्‍ता क्र. २ ड (२ मध्ये मंत्रीमंडळ सदस्य 
असणारे मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांच्यावर अवलंबित कुटुंबिय यांचा समावेश करण्यात 
येत आहे. त्यांना रु.१०००/- प्रति कक्षबंध प्रति दिवस असे दर लागू करण्यात येत आहे. 
मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री तसेच राज्यातील संसद/विधीमंडळ सदस्य यांनी अवलंबित 
कुंटुंबियांतील सदस्यासाठी मागणी पत्र स्वस्वाक्षरीने देणे आवश्‍यक राहील. 


२ शासन निर्णय दिनांक १७.११.२०१८ मधील तक्‍ता-२ मधील इ-२ येथील दिल्ली येथे 
आयोजित परीक्षासाठी जाणारे विद्यार्थी वगळून इतर केंद्र शासनाची मान्यता प्राप्त 
अधिकृत क्रीडा HSM /संस्थेद्दारे आयोजित राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धासाठी जाणारे 
स्पर्धक व केंद्र शासनाद्वारे घोषित पुरस्कार स्विकारण्यासाठी जाणारे राज्यातील 
आमंत्रित पुरस्कारार्थी (यामध्ये दिल्ली येथे आयोजित केंद्र व राज्य शासनाच्या 
कार्यक्रमासाठी राज्यातून निमंत्रित/नियुक्‍त असणारे विद्यार्थी, उमेदवार , प्रशिक्षणार्थी व 
पुरस्कारार्थी ) ज्यांचे वय निवासाच्या दिनांकाला २० वर्ष पेक्षा कमी असेल तर त्यांच्या 
पालक/कुटुंबियांना रु. १०००/- प्रति पलंग प्रति दिवस असे दर लागू करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०१८/१२५/प्र.क्र.४३/२०-अ 


शिया शासन निर्णय दिनांक १७.११.२०१८ मधील शासन निर्णयातील अटी व शार्ती २.१ मधील 
(xv) ही अधिक कालावधीसाठी वाढीव भाडयाची तरतूद त्याच शासन निर्णयातील तक्ता 
२ मधील (ड) मधील अभ्यांगतांना देखील लागू करण्यात येत आहे. 


टिप:- शासन निर्णय दिनांक १७.११.२०१८ च्या अनुषंगांने कुंटुंबाची व्याख्या पुढील प्रमाणे लागू राहील. 
“ कुटुंब म्हणजे , यथास्थिती पती , पत्नी आणि संपूर्णपणे त्याच्यावर किंवा तिच्यावर अवलंबून 
असणारी औरस मुले व सावत्र मुले. याशिवाय, या संज्ञेत त्याच्या किंवा तिच्या बरोबर राहत असतील आणि 
संपूर्णपणे त्याच्यावर अवलंबून असतील तर त्याचे आईवडील, बहिणी आणि अज्ञान भाऊ यांचा समावेश 
होईल.” 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२०१२३८१६९९०७ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
५ AT | ५ H KA R B H A R | 11111 यी गजा णा . 


JONDHALE Recor te aaa तात 
(सतीश जोंधळे ) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/विरोधी पक्ष नेते (विधान सभा) यांचे सचिव 

५. मा. सभापती/ उपसभापती/विरोधी पक्ष नेते (विधान परिषद) यांचे सचिव 
६. सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

७. सर्व विधान परिषद सदस्य/ विधान सभा सदस्य 

८. राज्य निवडणूक आयुक्‍त 

९. मुख्य माहिती आयुक्‍त 

१०.मुख्य सेवा हमी आयुक्‍त 

११.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१२. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१३. अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन,नवी दिल्ली 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन २०१८/१२५/प्र.क्र.४३/२०-अ 


१४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

१५.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१६.सर्व जिल्हाधिकारी 

१७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१८. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

१९.महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

२०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२२.सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

२३.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 

२४. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायाळय (अपिल शाखा), मुंबई 

२५.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

२६.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

२७. सिनियर रिसर्च ऑफीसर, पे रिसर्च युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), खोली 
क्र.२६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली. 

२८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२९.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी हिशेब,मुंबई/पुणे/नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ 
अमरावती. 

३०. जनसंपर्क अधिकारी, मंत्राळय, मुंबई 

३१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

३२. वित्त विभाग/सेवा-५ 

३३.निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


